केंद्र पुरस्कृत One Stop Crises Centre या 
योजनेंतर्गत BM रुग्णालय, अकोला च्या 
रूग्णालयीन आवारातील ३०० स्के. फ़ूट 
जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र. २८९/ आरोग्य -३ 
ए विंग , १० वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग , मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १४ मार्च, २०१८ 


वाचा - 
१) जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे क्रमांकः जा. क्र. जिमबाविअअ/ 050/१७-१८/२३४ दि. ३० 
जून, २०१७ चे पत्र 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे क्रमांकः संआसे/ कक्ष- ३ / टे-२ / ३४५५८-६२/१७, 
दि. १६ ऑक्टोबर, २०१७ चे पत्र 
प्रस्तावना - 
संकटग्रस्त महिलांसाठी एकाच छताखाली सुविधा मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने One Stop 
Crises Centre ही योजना देशभरात सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई शहर, मुंबई 
उपनगर, ठाणे, पुणे, बीड , नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, अकोला, अमरावती व नागपूर या जिल्ह्यांची 
निवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर योजनेंतर्गत उक्त 
जिल्ह्यांमधील रूग्णाळयीन आवारातील ३०० स्के. HE जागा One Stop Crises Centre करीता 
उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. सदर केंद्राच्या उभारणीचा खर्च केंद्र शासन करणार आहे. या 
संदर्भात उपरोक्त पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी स्त्री रूग्णालय अकोला च्या आवारातील 
३०० th, He जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. याबाबत संचालक, आरोग्य सेवा 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने स्त्री रूग्णालय, अकोला येथील 300 th. फ़ूट जागा 
केंद्र पुरस्कृत 018 Stop Crises Centre करीता उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र. २८९/ आरोग्य -3 


शासन निर्णय- 

केंद्र पुरस्कृत One Stop Crises Centre योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा स्त्री 
रूग्णालय, अकोला येथील रूग्णालयीन इमारतीच्या विंग ए च्या बाजूची ३०० स्के. फ़ूट जागा One 
Stop Crises Centre उभारण्याकरीता या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


सदर केंद्रातील आवर्ती/ अनावर्ती खर्च महिला व बालकल्याण विभागामार्फ़त प्राप्त होणा-या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१३१२१४५१६०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 


Ros h an | D | Nn es h 10 = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Kad am P ati | Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2018.03.14 14:59:46 +05'30" 


रो.दि. कदम-पाटील 
शासनाच्या अवर सचिव 


आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
. उप संचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, अकोला 

. वैद्यकीय अधिक्षका, स्री रुग्णालय, अकोला 

९. 


महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. निवडनस्ती ( आ-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


